पाटबंधारे तसेच मृद संधारण व पाणलोट 
क्षेत्र व्यवस्थापन अंतर्गत भूविकास भांडवली 
खर्च समायोजन व त्यावरील व्याज दर 

सन २०२०-२१. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयआरआय-२०२१/प्र.क्र.०८/२०२१/विनियम 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक: २० सप्टेंबर, २०२१ 
वाचा - 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः'आयआरआय-२०२०/प्र.क्र.२५/२०/विनियम, दि.२१.५.२०२१. 


शासन निर्णय - 

ज्या बांधकामाचे (वर्क्स) भांडवली लेखे ठेवण्यात येतात अशा भांडवली खर्चावरील तसेच मृद संधारण व 
पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन अंतर्गत ज्या भूविकास कामाचे भांडवली लेखे ठेवण्यात येतात त्यावर, सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षाकरीता समायोजन करण्यासाठी आकारावयाचा सरासरी व्याजाचा दर शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निश्चित केला आहे. 


अ.क्र. | आर्थिक वर्ष विशेष ठेवी गुंतवणूकीचे वर्ष | व्याजदर 
।१. | सन २०२०-२१ | सन २०२०-२१ ७.९% 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२०१७१४२६२९०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने er ae 
INDRAJEET Sr a 


2.5.4.20=6015944fe7d58a8314a54c43147bSda1e34861e2984e91793 
beef 
se 1826A943AA15444490C64B66C7EE464C4AD05A, 
S A M B H AJ | G O R E seri 14994742192306FCC1DEASAADD3810639506519FA 
6! (67B98B04E905A18, cn=INDRAJEET SAMBHAJ! GORE 
ati 30" 


09.20 17:15:52 +05'30! 


(इंद्रजित गोरे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
२. सर्व सन्माननीय विधान परिषद /विधानसभा व संसद सदस्य, 
३. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


५. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

६. सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

७. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 

८. प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 


शासन निर्णय HATH: आयआरआय-२०२१/प्र.क्र.०८/२०२१/विनियम 


९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

१२. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

१३. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 

१४.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१५. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

१८. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे /नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 
१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई , 

२०. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकणभवन, नवी मुंबई, 

२१. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण/पुणे /नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 
२२. जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

२३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

२४. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

२५. कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

२६. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

२७. सर्व कोषागार अधिकारी, 

२८. निवड नस्ती (विनियम), वित्त विभाग. 


KKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


